भूमि अभिलेख विभागातील अस्थायी 

पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ 

पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 
संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२००१/प्र.क्र.२७३/ल-१, दि. २०.१०.२००३. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आस्था-१०००/१८४/प्र.क्र.१५५/ल-१, दि. २९.०७.२००८. 
३) शासन निर्णय, महसूल ब बन विभाग, क्र. संकोर्ण-२०१४/प्र.क्र.२६४/ल-१, दि. ३०.०५.२०१६. 
४) शासन निर्णय, महसूल ब बन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.१४.१०.२०२०. 
५) शासन निर्णय, महसूल वब वन विभाग, क्र. ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.१२६/ई-८ दि.०८/०९/२०२०. 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.२६.०४.२०२३. 
७) शासन निर्णय, महसूल व बन विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.२०२/ल-१, दि.९.१०.२०२३. 
८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पर्दान २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०२४. 
९) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जआपु- १४०१७/१/२०२४/ 
आस्था-४, दि.०६.०३.२०२४. 
प्रस्तावना:- 


भूमि अभिलेख विभागातील ९३९७ पदांचा आकृतीबंध संदर्भिय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात 


आला आहे. या पदांपैकी १८२४ पदे अस्थायी आहेत. या व्यतिरीक्त संदर्भिय क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये ३२ 
तालुक्यांसाठी एकूण २८८ अस्थायी पदे नव्याने निर्माण करण्यात आलेली आहेत. याप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील 
एकूण ९६८५ पदांपैको एकूण २११२ पदे अस्थायी आहेत. तसेच संर्दाभिय क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये नवनिर्मित 
पालघर जिल्ह्यासाठी नवीन जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाची स्थापना करण्याकरीता जमाबंदी आयुक्‍त 
आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवर नबीन ३ अस्थायी पदे निर्माण करण्यास 
शासनाने परवानगी दिलेली आहे. तसेच संदर्भिय क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये उपजिल्हाधिकारी तथा राज्य समन्वयक 
ई-फेरफार हे अस्थायी पद नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. सदर पदास संदर्भिय क्र. ७ चे शासन निर्णयान्वये 
दि. ०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. भूमी अभिलेख विभागातील कामाचा व्याप 
विचारात घेता, भूमि अभिलेख विभागातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याने सदर २११६ अस्थायी 
पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भिय क्र.७ येथील शासन निर्णयान्वये सदर अस्थायी पदांना देण्यात 
आलेली मुदतवाढ दि.२९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. संदर्भ क्र.९ नुसार भूमि अभिलेख विभागाकडील कामाचा 
व्याप पाहता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. राज्य), पुणे 
यांनी केली आहे. आता, संदर्भिय क्र.८ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार सदर एकूण २११६ 
अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या 


संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय 

१. भूमि अभिलेख विभागातील सोबतच्या परिशिष्ट- १ ते ५ मध्ये दर्शविलेली एकूण २११६ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास या शासन HOTA मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. भूमि अभिलेख विभागातील सदर अस्थायी पदे ही त्या-त्या संवर्गातील तात्पुरती बाढ आहे असे समजण्यात 
यावे आणि त्या पदधारकांना अनुज्ञेय असलेले वेतन ब भत्ते यावरील खर्च, खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत 
सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

अ) परिशिष्ट-१ मधील १५ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमीन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण ब 
जमाबंदीची कामे, (००) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३४२) 
(दत्तमत)” 

ब) परिशिष्ट-२ मधील ५३ पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 
जमाबंदीची कामे, (००) (०३) नगर भूमापन कामावरील TAMARA खर्च (२०२९ ०३७८) (दत्तमत)” 

क) परिशिष्ट-३ मधील १७०० या पदांसाठीचा खर्च, “मागणी क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) १०३ भूमि 
अभिलेख, (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख, (०२) (02) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)” 

ड) परिशिष्ट-४ मधील ३४८ या पदांसाठीचा खर्च मागणी, “क्र. सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) (१०३) भूमि 
अभिलेख, (०१) शहर भूमि अभिलेख, (०१) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) 
पुणे (२०२९ ०३९६) (दत्तमत)” 


३. संदर्भिय क्र.८ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता दि.३१.०८.२०२४ Yat मिळविणे अनिवार्य असून यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित करण्याकरीता 
कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. त्याअनुषंगाने, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र 


राज्य) पुणे यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 


४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४ वित्तीय सुधारणा-१, दि.०४.१०.२००४ 
तसेच, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पर्दाने २०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २१.०२.२०२४ अन्वये सर्व मंत्रालयीन 


प्रशासकोय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ण. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५२२१७१५५२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, ती 
SANJAY ११७॥९॥॥॥ उ साळ 
BANKAR ह्या ळी 
(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 


१) जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण , पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक. 
३) प्रधान महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

४) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) सर्व जिल्हाधिकारी तथा पदसिध्द उप संचालक भूमि अभिलेख. 

६) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोकण/पुणे/छत्रपती संभाजीनगर/अमरावती/नागपूर/नाशिक. 
७) सर्व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख (मुंबई शहर वगळून). 

८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

९) अधिदान a लेखा अधिकारी वांद्रे, मुंबई -४०० ०५१. 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये. 

११) प्राचार्य, छत्रपती संभाजीनगर प्रशिक्षण शाळा ( भूमि अभिलेख), छत्रपती संभाजीनगर. 
१२) वित्त विभाग व्यय-१०/ आ.पु.क कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१४) कार्यासन अधिकारी ब-१/ई-६,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई- woo ०३२. 

१५) निवड नस्ती (ल-१) कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, दि.१५.०३.२०२४ सोबतची परिशिष्ट) 
परिशिष्ट - ९ 


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, 
दि.१५.०३.२०२४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते 
दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या पैकी “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमीन महसूल, (००) 
(१०२) सर्वेक्षण ब जमाबंदीची कामे, (००) (०१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) 
पुणे (२०२९ ०३४२) (दत्तमत)” या लेखा शीर्षाखाली वेतन व भत्ते अदा करावयाच्या १५ पदांचा कार्यालय निहाय 


वब पदनिहाय तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता. 


तत कार्यालय निहाय पदांची संख्या 
पदनाम ao । ज.आ. उपसंचालक भूमि अभिलेख एकूण 
कार्यालय | पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती नागपूर 
२ 3 | 8 | षु | ae | २ 3 | 8 | षु | a | 
उपसंचालक भूमि | 5-२३ 
अभिलेख ६७७००- a i . a ce ae त १ 
२०८७०० 
उप धव $-२० 
तथा राज्य समन्यब | ५६१००- g पि पि pe ce a ति 4 
ई-फेरफार १७७५०० 
शिश si 5-१३ 
२५४००- वि G 3 a 3 4 g १२ 
११२४०० 
निम्नश्रेणी S-2¥ 
लघूलेखक २८६००- a i. G a ce oe | Q 
१२२८०० 
१ Lo | 3 3 8 1. १ au 
SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR 


(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-९, दि. १५.०३.२०२४ सोबतची परिशिष्ट) 


परिशिष्ट - २ 


महाराष्ट्र शासन महसूल वब वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, 


दि. १५.०३.२०२४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते 


दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या पैकी “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल, (००) 


(१०२) सर्वेक्षण व जमाबंदीची कामे, (००) (०३) शहर सर्वेक्षण कामाचा बसूलीयोग्य खर्च (२०२९ ०३७८) 


(दत्तमत)” या लेखा शीर्षाखाली वेतन वब भत्ते अदा करावयाच्या ५३ पदांचा कार्यालय निहाय ब पदनिहाय 


तपशिल दर्शविणारा तक्‍ता. 
अ.क्र. पदनाम Put]  कार्याय | वेतनश्रेणी | 
॥ ee २ 3 v ष्‌ 
g विशेष उप अधीक्षक भूमि | 8 माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | S-24 ४१८००-१३२३०० 
अभिलेख नगर भूमापन 

२ en | धव २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 5-१५ ४१८००-१३२३०० 

3 शिरस्तेदार १ | उपसंचालक भूमि अभिलेख । 58-१३ ३५४००- ११२४०० 
नाशिक 

४  । प्रमूख लिपी २ | उपसंचालक भूमि अभिलेख 85-१३ ३५४००- ११२४०० 
नाशिक 

ष्‌ बण भूमापक 3 | उपसंचालक भूमि अभिलेख । 5-८ २५५००-८११०० 
नाशिक 

६ । कनिष्ठ forte १९१ | उपसंचालक भूमि अभिलेख । 5-६ १९९००- ६३२०० 
नाशिक 

७ । सविस्तर भूमापक ११ | उपसंचालक भूमि अभिलेख । 5-६ १९९००- ६३२०० 
नाशिक 

८ [कशी भूमापक २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 5-६ १९९००- ६३२०० 

९ ७७.६६ पीव २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 5-६ १९९००- ६३२०० 

१० शका वाहक २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 8-३ १६६००- ५२४०० 

११ ॥ कारा २ माबंदी आयुक्‍त कार्यालय पुणे | 8-१ १५०००- ४७६०० 

१२ =: १४ | उपसंचालक भूमि अभिलेख 8-१ १५०००- ४७६०० 
नाशिक 

एकूण 43 
SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR 


(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


दि. १५.०३.२०२४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२४ ते 
दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. शासन निर्णय क्रमांक-आस्था-१०९९/६६०/प्र.क्र.१५२/ल-१, 
दि.२७.०१.२००३ अन्वये नव्याने १६ अस्थायी पदे ब शासन निर्णय, आस्था-१०००/१८४/ प्र.क्र.१५५/ल-१, 
दि.२१.०७.२००८ च्या आदेशाने २८८ अस्थायी पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच शासन निर्णय 
क्र.संकोर्ण-२०१४/प्र.क्र.२६४/ल-१, दि.३०.०५.२०१६ अन्वये ३ पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर 
पदे अस्थायी असल्याने “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल, १०३ (०२) (०२) जिल्हा भूमि अभिलेख, 
(०२)(०१) संचालक भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) (दत्तमत)” या लेखा शीर्षाखाली वेतन ब भत्ते अदा 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-९, दि. १५.०३.२०२४ सोबतची परिशिष्ट) 


महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, 


परिशिष्ट - ३ 


करावयाच्या १७०० पदांचा कार्यालय निहाय व पदनिहाय तपशील दर्शविणारा तक्‍ता. 


aca 


अ. । पदनाम कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
क्र उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
१ २ ३ प्रा ६ ७ ८ ९ | १० 
१ जिल्हा अधीक्षक | ५-२० १ १ २ ३ २ ३ १२ 
भूमि अभिलेख | ५६१००-१७७५०० 
२ ।उप अधीक्षक । ५-१५ ३ | ३ ण ३८ २१ २६ | ९६ 
भूमि अभिलेख | ४१८००-१३२३०० 
३ ।निदेशक $-१५ 7 a ie १ | णि १ 
औरंगाबाद ४१८००-१३२३०० 
प्रशिक्षण शाळा 
४ ।प्रमूख लिपीक | 5-१३ 2 {| 2] 28 g g २ | १० 
३५४००- ११२४०० 
ण a] S-23 २ | ७ ष्‌ ८ १ ८ ३१ 
३५४००- ११२४०० 
६ ।मुख्यालय S-23 ६ | ९ | १० ९ १२ १८ | ६ड 
सहाय्यक २५४००- १९२४०० 
७ ।निमतानदार S-¢ २१ । २२ । २५ १६ १२ ३५ । १३१ 
२५५००-८११०० 
८ ।'कनिष्ठ लिपीक | 8-६ ३३ | २२ । २२ ष्र २० ३६ | १८५ 
१९९००- ६३२०० 
९ |भूकरमापक S-& ue | we | ६९ By ७५१ | ८१ । ३१९ 
१९९००- ६३२०० 
१० ७७ S-& १० | ७ | १९ (| १२ २२ । ६२ 
१९९००- ६३२०० 
११ । अभिलेखपाल =| ५-६ १२ । १३ | kw १७ aw ३२ | १०२ 
१९९००- ६३२०० 
१२ दुरूस्ती लिपीक | 8-६ ६ | ६ ष्‌ १८ ८ १४ | ५७ 


अ. | पदनाम शि कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
क्र. उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
g २ ३ wv 1G नि ७ ८ ९ १० 
१९९००- ६३२०० 
१३ ।न.भूलिपोव S-& ६ | & ष्‌ १८ ८ aw | ५६ 
१९९००- ६३२०० 
शड | 5-६ ६ | ७ ण १६ ८ १७ । ५९ 
१९९००- ६३२०० 
१५ | आवक जावक | 8-६ ६ | ७ ण १९ नि १७ | ६० 
लिपीक १९९००- ६३२०० 
१६ ।बाहन चालक | 5-६ २ | 8 २ २ g २ १० 
१९९००- ६३२०० 
१७ ।नाईक/हवालदार | 5-३ go | १५ | १५ २५ gw | २३ | १०२ 
/दफ्तरबंद १६६००- ५२४०० 
१८ शिपाई 5-१ ue | ४३ | ५२ ८९ ४९ ५९ | ३४२ 
१७५०००- ४७६०० 
एकूण २२९ । २११ । २४५ | ३६६ २४० | ४०९ |१७०० 
SANJAY RAGHUNATH 
BANKAR 


(संजय बनकर) 
शासनाचे सह सचिव 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१९, दि. १५.०३.२०२४ सोबतची परिशिष्ट) 


परिशिष्ट - ४ 


महाराष्ट्र शासन महसूल ब बन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, 


दि. १५.०३.२०२४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या पैकी “मागणी क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन महसूल,(००)(१०३) 


भूमि अभिलेख, (०१) शहर भूमि अभिलेख, (०१ ) (0%) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख 


(म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३९६) (दत्तमत)” या लेखा शिर्षाखाली वेतन व भत्ते अदा करावयाच्या ३४८ पदांचा 


कार्यालय निहाय व पदनिहाय तपशील दर्शविणारा तक्‍ता. 


अ. पदनाम बेतनश्रेण कार्यालय निहाय पदांची संख्या एकूण 
क्र उपसंचालक भूमि अभिलेख 
पुणे | मुंबई | नाशिक | औरंगाबाद | अमरावती| नागपूर 
g R 3 4 & द्‌ ७ ८ ९ Xo 
१ | नगर भूमापन | s-24 i & L za शि | द 
अधिकारी | ४१८००-१३२३०० 
२ | प्रमूख लिपीक | 5-१३ ३ | २ १ Ld aa शि & 
३५४००- १९१२४०० 
3 शिरस्तेदार | S-23 ah ५ शि हग शि शि ८ 
३५४००- १९१२४०० 
डू परिरक्षण S-¢ ३२ ९५ ३० र्ड २२ २६ | १९४९ 
भूमापक २५५००-८११०० 
५ | न.भूव ह वि | वि शि २ २ % 
परीरक्षण ग 
qe 
६ | कनिष्ठ लिपीक | ५-६ ७ | ३ २ g aa ¥ १७ 
१९९००- ६२२०० 
७ | उतारा लिपिक | 5-६ २ ¥ शि विशी a शि द 
१९९००- ६२२०० 
८ टंकलेखक =| 5-६ 3 | ३ दिं शि . | शि द 
१९९००- ६२२०० 
९ क/हवलदार । 5-३ शि १ ण az शि शि १ 
१६६००- ५२४०० 
१० शिपाई 5-१ ३७ | १७ २८ २९ १५ १९ । १४५ 
१२५०००- ४७६०० 
'एकूण ८७ | we | ६९ GY ३९ ५१ | ३४८ 


BANKAR 


4. 


serial 
73९८ 


Date: 2024.03.15 22:27:50 +05'30 


(संजय बनकर) 


शासनाचे सह सचिव 


itally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTI 
fe 


SANJAY RAGHUNATH 


RA, ou=REVENUE AND. 


2ccb25eda92d749629970F 
ashtra, 
}6D516CBOS84DCESE9A2E 
HUNATH BANKAR 


(शासन निर्णय क्र.आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-९, दि. १५.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट) 


परिशिष्ट - ५ 


महाराष्ट्र शासन महसूल ब वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.३०२/ल-१, 


दि. १५.०३.२०२४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागातील २११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 


दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या २११६ अस्थायी पदांबाबत वेतन भत्ते अदा करण्याचा गट अतेगट ड 


पदांचा पदनिहाय वर्गीकरण दर्शविणारा तक्‍ता. 


लेखा शिर्ष 


गट-अ 


गट-ब 


लघुलेखक 
(निम्नश्रेणी) 


पस २ 


पस ४ 


एकूण 


अ. 

क्र 
| 8 | 

g 


२ 


ष्‌ 


| ९९ | शै 


क्रमांक सी-१-२०२९ जमीन 
महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 
जमाबंदीची कामे, (००) (०१) 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि 
संचालक भूमि अभिलेख 
(म.राज्य) पुणे (२०२९ ०३४२) 
(दत्तमत) 


ay 


क्रमांक सो-१-२०२९ जमिन 
महसूल, (००) (१०२) सर्वेक्षण व 
जमाबंदीची कामे, (००) (०३) 
नगर भूमापन कामावरील 
बसूलीयोग्य खर्च (२०२९ 
०३७८) (दत्तमत) 


RC 


१६ 


43 


क्रमांक सी-१-२०२९ जमिन 
महसूल, (००) १०३ भूमि 
अभिलेख, (०२) जिल्हा भूमि 
अभिलेख, (०२) (०१) संचालक 
भूमि अभिलेख (२०२९ ०४२२) 
(दत्तमत) 


श्र 


९७ 


Rou 


१२३१९ 


९१० 


१०२ 


२४२ 


१२७०० 


क्रमांक सी-१- २०२९ जमिन 
महसूल,(००) (१०३) भूमि 
अभिलेख, (०१) शहर भूमि 
अभिलेख, (०१) (०१) जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि 
अभिलेख (म.राज्य) पुणे 
(२०२९ ०२३२९६) (दत्तमत) 


Leg 


१५२३ 


२९ 


श्ढ५ 


३४८ 


एकूण 


Rv 


१०६ 


१३४ 


२८७ 


९६७ 


१०३ 


ण्ठ्ठ 


२११९६ 


SANJAY RAGHUNATH 


BANKAR 


(संजय बनकर) 


शासनाचे सह सचिव 


62997 


